erie ek 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
Email ID : Desk14b.gad-mh (0४0४. 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 


क्रमांक: कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


प्रति, 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) 
सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/ग्रामविकास विभाग/विधी व न्याय विभाग/महसूल व वन विभाग/ 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग/ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ 
कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/नियोजन विभाग/ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/ 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱयांचे प्रशिक्षण रद्द करणेबाबत. 
Gay: शासन पत्र समक्रमांक दिनांक ०५.०६.२०२३ व दिनाक ०८.०६.२०२३. 
महोदय/महोदया, 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२७९४२५७ 


दिनांक:- १६ जून, २०२३. 


उपरोक्त संदर्भीय पत्र दिनांक ०५.०६.२०२३ व दिनाक ०८.०६.२०२३ अन्वये, कक्ष अधिकारी 
पदावर पदोन्नत झालेल्या व पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणासाठी पात्र असलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे दिनांक 
१९.०६.२०२३ ते दिनांक ३०.०६.२०२३ या कालावधीमध्ये ०२ आठवड्यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांपैकी खालील 
तक्त्यात नमूद कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे उक्त प्रशिक्षण सत्रामधून वगळण्याबाबतची विनंती संबंधित 
विभाग/कक्ष अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाली आहे. 


अ.क्र. | श्री/श्रीमती | कक्ष अधिकाऱ्यांचे ata | विभाग 
१) श्रीमती ।त. हे. सावंत वित्त विभाग 
२) श्रीमती | भ.चं.पवार वित्त विभाग 
3) श्रीमती | शि.वि. देशमुख विधी व न्याय विभाग 
8) श्रीमती | वि. सु. घोडके विधी व न्याय विभाग 
4) श्रीमती ।अं.अ.म्हामुणकर ग्रामविकास विभाग 
&) श्रीमती | श्वे.ह.सूर्यवंशी सामान्य प्रशासन विभाग 
(9) श्री प्र.ग.पवार सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८) श्री ।तु.सु.शिदे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
प्रतिनियुक्ती (राज्य माहिती आयोग, नाशिक) 
8) श्री दि.बा.राऊत ग्रामविकास विभाग 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


अ.क्र. | श्री/श्रीमती | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नांव | विभाग 
१०) श्री । गो.पां.चव्हाण पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
११) श्री ।अ.सु.देशपांडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१२) श्री वि.रा.यादव महसूल व वन विभाग 
१३) श्री ।सु.ह.ढेंगळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१४) श्री अ.जा.]ोवाळे नियोजन विभाग 
१५) । श्रीमती । स्वा.शै.परांजपे नियोजन विभाग 
१६) | श्रीमती | ज.द.देसाई नियोजन विभाग 
१७) श्री बा.बा.गायकवाड नियोजन विभाग 
१८) | श्रीमती | मं.वि.शिवलकर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग 
१९) श्री ज्ञा.आ.आव्हाड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२०) श्री नि.श्री.साळुंखे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


२. उपरोक्त नमूद कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे दिनांक १९.०६.२०२३ ते दिनांक ३०.०६.२०२३ या कालावधीत 
आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण सत्रामधून वगळण्यात येत आहेत. तथापि, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण हे राज्य 
प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ अन्वये देण्यात येत असून ते 
अनिवार्य असल्याने यापुढील प्रशिक्षण सत्रामध्ये अ.क्र. ६ ते १९ येथे नमूद कक्ष अधिकारी उपस्थित न 
राहिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मधील नियम ५ मध्ये नमूद केलेल्या 
तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. तसेच यापुढील प्रशिक्षण सत्रामधून नाव वगळण्याबाबतची 
कोणतीही विनंती मान्य करण्यात येणार नाही. सदर बाब संबंधित कक्ष अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून 
देण्यात यावी. 


3. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१६१८०५४६५८०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


प्रत:- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 


q 
२ 


3 
8 


Se Se जा. 


VINAYAK 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL. 

ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1€9775b63 142b6a94941 d6fa6 

ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Mah 
INumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899 


, st=Mahara 
I 
BA B U RAO M A N E F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


2023.06.16 18:06:47 +05'30' 


(वि. a1. AM) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
उप सचिव (का.१२ आ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

संबंधित कक्ष अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
निवडनस्ती/१४ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


